श्री. Spat नाना धोंडे, महाराष्ट्र कृषि 
सेवा, गट-ब यांना शासन सेवेत 
पुनस्थापित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आकृवि-१९२२/प्र.क्र.३३/१५-ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
तारीख: 39 मे, २०२३. 


संदर्भ:- १) शासन आदेशा , कृषि व पदुम विभाग, क्र.आकृवि-१२२०/प्र.क्र.१५५(१)/१५-अ, 
दि.१२ ऑक्टोबर, २०२१. 
2) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे दि.०६/०२/२०२३ रोजीचे आदेशा. 


प्रस्तावना :- 


श्री.अंकुठा नाना धोंडे, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब यांनी विहित संधीत तसेच त्यांना 
अतिरिक्त संधी मिळूनही त्यांनी विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण केली नसल्यामुळे दिनांक 


२०/०६/१९८१ रोजीच्या अधिसुचनेतील कलम ५ (२) मधील तरतुदीनूसार संदर्भ क्र.१ च्या शासन 


आदेशान्वये त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या होत्या. 


श्री. धोंडे यांनी सदर सेवासमाप्तीच्या आदेशाविरोधात मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 


न्यायाधिकरण, मुंबई येथे मुळ अर्ज क्र.११४/२०२२ व सदर मुळ अर्जावर संकीर्ण अर्ज क्र.9७०४/२०२२ 


दाखल केला होता. सदर प्रकरणाची अंतीम सुनावणी दि.०६/०२/२०२३ रोजी होऊन 


मा.न्यायाधिकरणाने श्री.अंकुडा नाना धोंडे, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब यांचे संदर्भ क्र.१ चे सेवा 


समाप्तीचे आदेशा रद्द करुन त्यांना शासन सेवेत पुनःस्थापित करण्यात यावे तसेच त्यांना सर्व 


सेवाविषयक लाभ मंजूर करण्यात यावे, असे आदेश दिलेले आहेत. सदर आदेशाविरुध्द अपिल 


दाखल करणे योग्य होणार नाही, असे विधी व न्याय विभागाने अभिप्राय दिले आहेत. तद्नुषंगाने 


मा.न्यायाधिकरणाच्या उपरोक्‍त आदेशानुसार श्री.अंकुठा नाना धोंडे, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब 


यांना शासन सेवेत FARA करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


श्री.अंकुठा नाना धोंडे, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब यांचे संदर्भ क्र.१ चे सेवा समाप्तीचे आदेशा 


रद्द करण्यात येत असून त्यांना शासन सेवेत पुनःस्थापित करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१९२२/प्र.क्र.३३/१५-ओ 


पदस्थापना तंत्र अधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक कार्यालय, पुणे या पदावर करण्यात येत 


आहे. 


२. श्री. अंकुठठा नाना धोंडे यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब पदावरील सेवा सन १९९१ पासून 


सलग (Continuous) समजण्यात यावी. मा.न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार श्री.धोंडे यांना 


नियमानूसार सर्व सेवाविषयक लाभ मंजूर करण्यात यावेत. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२ २०५२३११२३०४५८५२०१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
AMOL NILAKANTH 000. तती र 
SAKHARKAR जळ 
(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


501, 
52925६30814081028017 
ITH SAKHARKAR 


१. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा)१/२ महाराष्ट्र मुंबई /नागपूर. 

४. उप सचिव (कार्यासन १२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे. 

६. कृषि सहसंचाळक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

८. श्री.अंकुठ नाना धोंडे, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (द्वारा-आयुक्‍्त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०. निवड नस्ती, १५-अ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


